वर्ष २०२४ करीता फेरपडताळणी व मुद्रांकनाच्या 
कामासाठी लागणाऱ्या मुद्रांकन साहित्याच्या 
खरेदीसाठीच्या खर्चास प्रशासकीय आणि 
वित्तीय मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : वैमाशा-२०२४/ प्र.क्र.१६/ग्रा.सं.-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२४ 


वाचा - नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुद्रांसा (9७)-१०२४/प्र.क्र.१/ 
वैमाशा-५/१०२, दिनांक-३०/०१/२०२४ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र यांना दैनंदिन 
फेरपडताळणी व मुद्रांकन कामासाठी मुद्रांकन साहित्याची आवश्‍यकता असून सदर साहित्य भारत सरकार 
टांकसाळ, मुंबई यांचेकडून खरेदी करीता रू.६६,१३,०५०/- इतका निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी उपरोक्त पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने वैध मापन शास्र यंत्रणेसाठी 
सन २०२४ करीता मुद्रांक साहित्य खरेदी करण्यासाठी रू.६६,१३,०५०/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


सन २०२४ या वर्षाकरीता वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील निरीक्षकांना दैनंदिन फेरपडताळणी व मुद्रांकन 
कामासाठी आवश्‍यक असलेले मुद्रांक साहित्य भारत सरकार टांकसाळ, मुंबई यांच्याकडून खरेदी 
करण्याकरीता खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रू.६६,१३,०५०/- (रूपये सहासष्ट लाख तेरा हजार पन्नास 
मात्र) एवढ्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र साहित्य नग दर रू. एकूण रक्‍कम 
।१___ । वर्षे २०२४ चे मुद्रांक ठसे संच २७१ १७,०१०/- ४६,०९,७१०/- 
2 वर्ष २०२४ चे मुद्रांक डाय संच २७१ 3, ६७०/- ९,९४,५७०/- 
3 एकूण किंमत ५६,०४,२८०/- 
४ राज्य वस्तु व सेवा कर ९ %प्रमाणे ५,०४,३८५/- 
५ केद्रीय वस्तु व सेवा कर ९ %प्रमाणे ५,०४,३८५/- 
एकूण देय रक्‍कम ६६,१३,०५०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२४/ प्र.क्र.१६/ग्रा.सं.-३ 


२. सदर खर्च मागणी क्र.एम-३, मुख्य लेखाशिर्ष ३४७५- इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, १०६- 
वजने व मापे यांचे विनियमन, (००) (09) वजने व मापे विनियमन- (अनिवायी (३४७५-००९३), ५२- 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३, विनियम- 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग- दोन महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम,१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारामधील अ.क्र.४ वरील नियम क्र.७ अनुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या वित्तीय अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३१२१३१२१६१००६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJASHREE RAHUL SARANG 
IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 


CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5c072530c0f2940404764b5dc00127bb99ecf94664 


1dc1a1a4e123b229e41c0, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


R A H | A RA N serialNumber=2B9A36F AE4EC39263A2A8DF78B48FC28B92 
B165E239815BOCDCEF1A4B5928579, cn=RAJASHREE RAHUL 


SARANG 
Date: 2024.03.12 13:21:58 +05'30' 


(राजश्री रा.सारंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. नियंत्रक, वैधमापन झास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
३. महालेखापाल-१, (लेखा व परीक्षा), मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती, (ग्रा.सं.-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


